पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ) मधील 
पशुधन विकास अधिकारी, पदावर 
सरळसेवेने भरती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-३/पदुम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मे, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय समक्रमांक दि.१५.०५.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


डॉ . पुनम भगवान भोसले यांना दि. १५.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये पशुधन विकास 


अधिकारी, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिली असून त्यामध्ये त्यांच्या पदस्थापनेचे ठिकाण 
“पशुधन विकास अधिकारी, पवैद श्रेणी-१, महाबळेश्वर जि.सातारा ” असे नमुद करण्यात आले आहे. 
त्याऐवजी डॉ. पुनम भोसले यांच्या पदथापनेचे ठिकाण “पद्युधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत 
समिती, महाबळेश्वर ता.महाबळेश्वर जि.सातारा ” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/990[॥89.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५१७१७३१०७४३०१ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


1 Digitall d by Vinod S \dh 
Vinod N:C=IN, o-Government Of Maharashtta, 
ou=Agriculture And ADF Department, 
talCode=400032, st=Maharasht 
Sopan rao 2.5.4.20=3dfd984bb7c5aede090473e34b1c93f 
#36d97d56c0cf078 1 2a43c5caSdéa 
id hi 
Mendhe Date: 2018.05.17 17:29:03 +05'30 
(वि. सो. मेंढे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

. आयुकत Wa ARTS राज्य,पुणे 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 
. सहआयुक्त पश्नुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 

. प्रादेशिक सहआयुक्त पश्ुसंवर्धन,पुणे/औरंगाबाद 

. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी,जिल्हा परिषद,सातारा. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी,सातारा. 

g. 


संबंधित,पश्ुधन विकास अधिकारी ( आयुक्‍त पशुसंवर्धन,पुणे यांचे मार्फत) 


१०.निवड नस्ती (पदुम-१) 


